महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः उसब-१३२०/प्र.क्र.५८(भाग-१)/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २२ सप्टेंबर, २०२० 


संदर्भ : १.नगर विकास विभाग शासन आदेश दि.२४.२.२०१८ 
२. नगर विकास विभाग शासन आदेशा क्र.एमसीओ-२०२०/प्र.क्र.९३/का.१४, (९-आ), 
दि.२४.६.२०२० 
३. वसई विरार Tey महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.व.वि.श.म./आस्था/५१०/२०, 
दि.७.८.२०२० 


आदेशा 


श्री.रमेश मु.मनाळे, उप सचिव यांची संदर्भ क्र.१ येथील शासन आदेशान्वये अतिरिक्‍त आयुक्त, 
वसई विरार शहर महानगरपालिका या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. संदर्भ 
क्र.२ येथील शासन आदेशान्वये श्री.रमेश मु.मनाळे, यांच्या अतिरिक्‍त आयुक्त, वसई विरार शहर 
महानगरपालिका या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवा संपुष्टात आणण्यात आल्या आहेत. 

२. श्री.रमेश मु.मनाळे यांना संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये अतिरिक्‍त आयुक्‍त, वसई विरार शहर 
महानगरपालिका या पदावरून दि.१०.८.२०२० पासून कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. 

३. आता, या आदेशान्वये श्री.रमेश मु.मनाळे, उप सचिव यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवा प्रत्यावर्तित 
करण्यात येत असून श्री.रमेश मु.मनाळे, उप सचिव यांची प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना गृह 
विभागातील उप सचिवांच्या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 

४. श्री.रमेश मु.मनाळे, उप सचिव यांचा दि.१०.८.२०२० (म.पू) पासून ते आदेशाच्या 
दिनांकापर्यंतचा सक्‍तीचा प्रतिक्षाधिन कालावधी मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सक्तीचा 
प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्याची कार्यवाही म.ना.से. (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम १९८१ 
च्या नियम ९ (१४) (एफ) नुसार व वित्त विभाग शासन निर्णय दि.०२.०६.२००३ मधील तरतुदीनुसार गृह 


विभागाने करावी. 


शासन आदेशा क्रमांकः उसब-१३२०/प्र.क्र.५८(भाग-१)/का.१४ 


uy, सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००९२२१६५८५६३८०७ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार देशानुस रर व नावांने 


Gajanan ee 
Bhimrao Gurav —— “en 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रति, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३) अ.मु.स (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) अ.मु.स., गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग / गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) श्री.रमेश मु.मनाळे, उप सचिव 
७) निवड नस्ती कार्या.१४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


